संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेतील अनुसूचित 
जमातीच्या लाभार्थ्यांसाठी सन २०१९-२० या आर्थिक 
वर्षातील माहे जानेवारी, २०२० ते मार्च, २०२० करीता 
अनुदानाचे वितरण. 


महाराष्ट्र हासन 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक: संगांयो -२०१९/प्र क्र.४५/विसयो 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, विस्तार भवन, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक:- १८ फेब्रुवारी, २०२०. 


वाचा :- 


१. शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र. संकीर्ण २०१९/प्र.क्र.२/कोषा-प्रशा ५, दि. १२.०२.२०१९. 

२. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र.अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.९२/अर्थ-३, दि. ०८ जुले, २०१९. 

३. शासन निर्णय, आदिवासी विकास विभाग, क्रमांक बीयुडी २०१९/प्र.क्र.६/कार्यासन-६, 
दिनांक २९ जुले, २०१९. 

४. शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, क्र. संगांयो २०१९/प्र.क्र.४५/ 
विसयो, दिनांक १४.०५.२०१९. 

५. शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, क्र.विसयो-२०१८/प्र.क्र.६२/ 
विसयो, दिनांक २०.०८.२०१९ 

६. शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, क्र. संगांयो २०१९/प्र.क्र.४५/ 
विसयो, दिनांक २३.०८.२०१९. 

७. शासन निर्णय, आदिवासी विकास विभाग, क्रमांक बीयुडी २०१९/प्र.क्र.६/कार्यासन-६, 
दिनांक १५.०२.२०२०. 


शासन निर्णय :- 

सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षाकरिता अनुसूचित जमातीच्या लाभार्थ्यांसाठी संजय गांधी 
निराधार अनुदान योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी रुपये ६५,८५,००,०००/- (रुपये पासष्ट कोटी 
पंचाऐंशी लक्ष फक्त) एवढी अर्थसंकल्पीय तरतूद मंजूर झालेली आहे. वित्त विभागाचे संदर्भ क्रमांक 
२ येथील शासन परिपत्रकान्वये संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेसाठी एप्रिल ते डिसेंबर, २०१९ 
या कालावधीच्या खर्चासाठी एकूण तरतूदीच्या ६० टक्के म्हणजेच रुपये ३९,५१,००,०००/- इतका 
निधी उपलब्ध झाला असून संदर्भ क्रमांक ४ व ६ येथील शासन निर्णयान्वये माहे एप्रिल ते डिसेंबर, 
२०१९ या कालावधीच्या खर्चासाठी रुपये ३९,५१,००,०००/- इतका निधी वितरीत करण्यात आला 
आहे. आता संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेतील अनुसूचित जमातीच्या लाभार्थ्यांकरीता उर्वरित 
रुपये २६,३४,००,०००/- (रुपये सव्वीस कोटी चौतीस लक्ष फक्त) माहे जानेवारी, 2020 ते मार्च, २०२० 
या कालावधीच्या खर्चासाठी या शासन निर्णयान्वये सोबतच्या विवरणपत्राप्रमाणे वितरीत करण्यास 
शासन याद्वारे मान्यता देत आहे. तसेच मासिक विवरणपत्रानुसार निधी पुढे / मागे ओढून घेण्याची 
सुविधा अर्थसंकल्पीय अंदाज वितरण व सनियंत्रण प्रणाळीवर देण्यात आलेली आहे. 
२. सर्व जिल्हाधिकारी यांना कळविण्यात येते की, सोबतच्या विवरणपत्रातील स्तंभ क्र.3 New 
CO Code वर संबंधित जिल्हयाना निधी वितरीत करण्यात आळेला आहे. त्यांनी वितरीत केलेल्या 
अनुदानाचे वाटप त्यांच्या जिल्हयातील तालुक्यांना लाभार्थ्यांच्या प्रमाणानुसार करावे. सदरचे 


शासन निर्णय क्रमांकः संगांयो -२०१९/प्र क्र.४५/विसयो 


अनुदान वितरण जिल्हाधिकार्‍यांनी कळविलेल्या लाभार्थ्यांच्या संख्येनुसार करण्यात आले आहे. 
संदर्भ क्र.२ येथील परिपत्रकानुसार उणे पध्दतीने प्राधिकारपत्र काढण्यास मुभा आहे. 

३. सदरहू निधीमधून झालेला खर्च "मागणी क्रमांक टी-५, मुख्य लेखाशीर्ष २२३५-सामाजिक 
सुरक्षा व कल्याण, ०२-समाजकल्याण, ७९६, जनजाती क्षेत्र उपयोजना, (०२) जनजाती क्षेत्राबाहेरील 
उपयोजनांतर्गत योजना (ओटीएसपी), (०२) (०३) संजय गांधी निराधार अनुदान योजना (कार्यक्रम), 
५०-इतर खर्च, (२२३५ सी १६१ "या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकावा. 

४. सर्व जिल्हाधिका-यांना कळविण्यात येते की, त्यांनी संदर्भ क्र.२ येथील वित्त विभागाच्या 
परिपत्रकातील अटी व शर्तीची पुर्तता करुन कोषागारात देयके सादर करण्याची दक्षता घ्यावी. तसेच 
त्यांनी हा खर्च कोणत्याही परिस्थितीत त्यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात आलेल्या अनुदानापेक्षा जास्त 
होणार नाही, याबाबत दक्षता घ्यावी. 

५. सर्व जिल्हाधिकार्‍यांना असेही कळविण्यात येते की, त्यांनी त्यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात 
आलेल्या अनुदानातून केलेल्या खर्चाचा महालेखापालांच्या कार्यालयात नोंदविलेल्या खर्चाशी 
ताळमेळ घालून त्याप्रमाणे ताळमेळाचे विवरणपत्राची प्रत या विभागाच्या लेखा परीक्षण कार्यासनास व 
या कार्यासनास पाठवावी. तसेच उपयोगिता प्रमाणपत्र महालेखापालांच्या कार्यालयास त्वरित 
पाठवावीत व त्याची प्रत या विभागाच्या नियोजन कार्यासनास व या कार्यासनास पाठवावी. खर्चाच्या 
ताळमेळाचे काम व्यवस्थितरित्या पार न पाडल्यास, तसेच उपयोगिता प्रमाणपत्र महाळेखापालांच्या 
कार्यालयास विहित वेळेत सादर न केल्यास, त्याची संपूर्ण जबाबदारी संबंधीत जिल्हाधिकाऱ्यांवर 
राहील. 

६. हा शासन निर्णय वित्त विभाग अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक. ३१/२०२०/व्यय १४, 
दिनांक २१.०१.२०२० अन्वये दिलेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

७. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२००२१८१७०५०१९८२२ असा आहे. 
हा आदेशा डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, विमा 
Sunil Vitthal Ukirade "वण vital usrade, CIN. s = 


Maharashtra, O = Government of Maharashtra, 
OU = Social Welfare Department 
Date: 2020.02.18 17:26:52 +05'30' 


(सु. वि. उकिरडे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. सर्व विभागीय आयुक्‍त, पुणे/कोकण/नाशिक/नागपूर/अमरावती व औरंगाबाद 
२. सर्व जिल्हाधिकारी. 
३. संचालक, लेखा व कोषागारे, नवीन प्रशासकीय भवन, ५ वा मजला, महाराष्ट्र राज्य ,मुंबई 
४. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई (२ प्रती) 
५. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 
६. महालेखापाल, महाराष्ट्र १/२, (लेखा परिक्षा / लेखा अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर. 
७. वित्त विभाग, अर्थसंकल्प ३ ,४, ५ अर्थोपाय व व्यय १४, मंत्रालय, मुंबई 
८. आदिवासी विकास विभाग, कार्यासन-६, मंत्रालय, मुंबई. 
९. सह सचिव (अर्थसंकल्प), सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१०. सहाय्यक संचालक (वित्त व लेखा), लेखापरिक्षण कक्ष, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
११. निवड नस्ती, विसयो. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


विवरणपत्र 


शासन निर्णय क्र.संगायो-२०१९/प्र.क्र.४५/विसयो, दिनांक : १८ फेब्रुवारी, २०२० सोबतचे सहपत्र. 
सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षाकरिता अनुदानाचे वितरण 
संजय गांधी निराधार अनुदान योजना (२२३५ सी १६१) 


अनुसूचित जमाती लाभार्थी संख्या (रक्कम रुपयात) 
नियंत्रक अनुसूचित 
अ.क्र. जिल्हा अधिकारी | जमाती लाभार्थी | जानेवारी ,२० फेब्रुवारी,२० मार्च, २० या आदेशान्वये एकूण 
क्रमांक संख्या वितरीत रककम 

| १_| i= ४. | 4 & ie | fo > त्त. 3 
१ Aes शहर १५ १४२०६ १४२०६ १४२०६ ४२६१८ 
२ ।मुंबईउपनगर 88 ४६४०८ ४६४०८ ४६४०८ १३९२२४ 
3 ठाणे १३८५ १३११७६२ १३११७६२ १३११७६२ ३९३५२८६ 
४  ।रायगड N0012 १२०७ ११४३१७४ ११४३१७४ ११४३१७४ ३४२९५२२ 
रत्नागिरी ॥ए0023 २६ २४६२५ २४६२५ २४६२५ ७३८७५ 
६ सिंधुदूर्ग ए0018 ८७ ८२३९९ ८२३९९ ८२३९९ २४७१९७ 
पालघर N0037 ८९९४ ८५१८४०५ ८५१८४०५ ८५१८४०५ २५५५५२१५ 
कोंकण विभाग ११७६३ १११४०९७९ १११४०९७९ १११४०९७९ ३३४२२९३७ 
नाशिक N0006 ४७६६८५९ ४७६६८५९ ४७६६८५९ १४३००५७७ 
९ धुळे N0026 ४७४४ ४४९३१४१ ४४९३१४१ ४४९३१४१ १३४७९४२३ 
१० |।जळगाव N0010 ५३५५९६८ ५३५५९६८ ५३५५९६८ १६०६७९०४७४ 
११ ।|अहमदनगर N0030 १७४२ १६४९८८४ १६४९८८४ १६४९८८४ ४९४९६५२ 
१२  ।नंदुरबार N0027 ५७७२७०१ ५७७२७०१ ५७७२७०१ १७३१८१०३ 
नाशिक विभाग २३२६९ २२०३८५५३ २२०३८५५३ २२०३८५५३ ६६११५६५९ 
पुणे N0040 १७४५ १६५२७२५ १६५२७२५ १६५२७२५ ४९५८१७५ 
१४ सोलापूर ॥ए0019 ३३७ ३१९१७९ ३१९१७९ ३१९१७९ ९५७५३७ 
सातारा N0032 ६१ ४८३०३ ४८३०३ ४८३०३ १४४९०९ 
१६ सांगली ॥ए0008 १०९ १०३२३६ १०३२३६ १०३२३६ ३०९७०८ 
कोल्हापूर N0039 | oo | | | | | 
पुणे विभाग २,२४२ २१२३४४३ २१२३४४३ २१२३४४३ ६३७०३२९ 
नागपूर N0014 ४४९५९८२ ४४९५९८२ ४४९५९८२ १३४८७९४६ 
१९ वर्धा N0025 ५१०९ ४८३८८४० ४८३८८४० ४८३८८४० १४५१६५२० 
२० चंद्रपूर No021 ५४०६१६५ ५४०६१६५ ५४०६१६५ १६२१८४९५ 
२१ भंडारा N0033 ४१७० ३९४९४९४ ३९४९४९४ ३९४९४९४ ११८४८४८२ 
२२ ।गडचिरोली N0013 ६२८३१९९ ६२८३१९९ ६२८३१९९ १८८४९५९७ 
२३  ।गोंदिया ॥ए0024 २४१३ २२८५४०२ २२८५४०२ २२८५४०२ ६८५६२०६ 
नागपूर विभाग २७२५९०८२ २७२५९०८२ २७२५९०८२ ८१७७७२४६ 
२४ |अमरावती NOO11 २७६५ २६१८७८९ २६१८७८९ २६१८७८९ ७८५६३६७ 
२५ ।अकोला N0041 ४८४ ४५८४०६ ४५८४०६ ४५८४०६ १३७५२१८ 
२६ |यवतमाळ N0007 ५४९० ५१९९६९३ ५१९९६९३ ५१९९६९३ १५५९९०७९ 
२७ |बुलढाणा N0038 ७३८ ६९८९७५ ६९८९७५ ६९८९७५ २०९६९२५ 
२८ «jar N0022 १७०७ १६१६७३५ १६१६७३५ १६१६७३५ ४८५०२०५ 
अमरावती विभाग १०५९२५९८ १०५९२५९८ १०५९२५९८ ३१७७७७९४ 
२९ |औरगाबाद N0035 २९३९ २७८३५८८ २७८३५८८ २७८३५८८ ८३५०७६४ 
३० |बीड N0034 ५१८०७५ ५१८०७५ ५१८०७५ १५५४२२५ 
३१ ।नांदेड ॥ए0031 १४८२ १४०३६३३ १४०३६३३ १४०३६३३ ४२१०८९९ 
३२ ।परभणी N0016 १२० ११३६५४ ११३६५४ ११३६५४ ३४०९६२ 
३३  |उस्मानाबाद N0020 ४७८ ४५२७२३ ४५२७२३ ४५२७२३ १३५८१६९ 
३४ ।|जालना ॥ए0015 ८९९४ ८५१८४०५ ८५१८४०५ ८५१८४५९ २५५५५२६९ 
३५ लातूर N0009 44 42084 42084 42084 १५६२७३ 
हिंगोली N0017 ८४८ ८०३१५८ ८०३१५८ ८०३१५८ २४०९४७४ 
औरंगाबाद विभाग १५४६३ १४६४५३२७ १४६४५३२७ १४६४५३८१ ४३९३६०३५ 
एकूण ८७७९९९८२ ८७७९९९८२ ८७८०००३६ २६३४००००० 


